विद्यमान महात्मा ज्योतिबा Hed जन 
आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य 
योजनेचा मुदतवाढीच्या कालावधीसाठी 
विमा दर निश्चीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०१८/प्र.क्र.३०३/आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, १०वा मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई -०१ 
दिनांक : १६ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शासन निर्णय,क्र.मफुयो-२०१८/प्र.क्र.३०३/आरोग्य-६, 
दिनांक १९ जानेवारी,२०१९ 
२ राज्य आरोग्य हमी सोसायचे पत्र क्र.राआहसो/कक्ष१/टे१/३०३७भागचौथा(8)/ 
मुदतवाढ/ ५९ /२०१८ ,दिनांक ३१ जानेवारी,२०१९ 
प्रस्तावना :- 


सुधारीत महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू 
होईपर्यंत किंवा सहा महिने (दिनांक ०१.०१.२०१९ ते दिनांक ३०.०६.२०१९) यापैकी जे आधी होईल 
त्या कालावधीपर्यंत, विद्यमान महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेस व प्रधानमंत्री जन 
आरोग्य योजनेस मुदतवाढ व मुदतवाढीच्या काळावधीपैकी दिनांक १ जानेवारी, २०१९ ते 
दिनांक ३१ जानेवारी, २०१९ या कालावधीसाठी दोन्ही योजनेच्या सर्व लाभार्थी घटकांसाठी प्रतिवर्ष 
प्रतिकुटुंब रुपये ६७६.२० (अक्षरी-सहाशो शहात्तर रूपये वीस पैसे फक्त) या दराने विमा हप्ता विमा 
कंपनीस अदा करण्यास संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
सदर योजनांच्या मुदतवाढीच्या उर्वरित कालावधीसाठी सर्व लाभार्थी घटकांसाठी विमा कंपनीस 
अदा करावयाच्या विमा हप्त्याची रक्‍कम निश्चीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


विद्यमान महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या 
दिनांक १ जानेवारी, २०१९ ते दिनांक ३० जून, २०१९ या सहा महिन्याच्या मुदतवाढीच्या 
कालावधीपैकी दिनांक ०१ फेब्रुवारी, २०१९ ते दिनांक ३० जून, २०१९ या पाच महिन्यांच्या 
कालावधी दरम्यान सध्याच्या अटी व शर्तीवर योजनेच्या सर्व लाभार्थी घटकांसाठी प्रति कुटुंब प्रति 
वर्ष रु.६४०/- (अक्षरी रूपये सहाऱहो चाळीस फक्‍त) या विमा हप्ता दराने विमा कंपनीस विमा हप्ता 
अदा करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०१८/प्र.क्र.३०३/आरोग्य-६, दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०१९ 


२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने तसेच वित्त विभागाने त्यांचा अनौ.संदर्भ 
क्र. ४२८/२०१८/व्यय-१३, दिनांक ०९.०१.२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२१६१५००४१५३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Subhash Nivruti Gadge 
S (1 0 h a S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Finance Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b1f74930407346db2703eca69fb 


e e 
N | V [| 1 t | 25a73a3ba8647d94e4c83579e877e0eaa63 
7 


2e, 
serialNumber=8aa1f531272224e355732cc 


20c64b2a014c4d982a276b8f3e7048995ac 
a g e bf1651, cn=Subhash Nivruti Gadge 
Date: 2019.02.18 11:37:00 +05'30' 


सु. नि. गाडगे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. मंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा. मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


मा.राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 

सर्व मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई- २१ 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

१२) विभागीय आयुक्त (सर्वी 

93) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 

१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी,वरळी, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


an 


S 


won 


१५)उप महासंचालक, आधार (यु.आय.डी), टेलिफीन vedo बिल्डींग, कफ परेड, मुंबई 
१६) आयुक्त, महानगरपालीका(सर्व) 

१७) अतिरीक्त आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालीका, मुंबई 

१८)जिल्हाधिकारी(सवी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०१८/प्र.क्र.३०३/आरोग्य-६, दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०१९ 


१९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परीषद (सवी 
20) सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई 
२२) संचालक, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 
23) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
२४) संचालक (वैद्यकिय), बृहन्मुंबई महानगरपालीका, मुंबई 
२५) सहसंचालक/ उपसंचाळक, आरोग्य सेवा परिमंडळे (सवी 
२६) जिल्हा शल्य चिकित्सक (सर्वी 
२७) जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सर्व) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 


२८)नियंत्रक, शिधावाटप, मुंबई 

२९) जिल्हा पुरवठा अधिकारी (सर्व) 

30) जिल्हा माहिती अधिकारी (स्व 

39) नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

३२) वित्त विभाग (व्यय-१३/अर्थसंकल्प-९), मंत्रालय, मुंबई -३२ 

३३)अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालये व रुग्णालये (सर्व) 

38) भारतीय जनता पक्ष , महाराष्ट्र प्रदेश , वसंतराव भगवान चौक, नरीमन पाईट , मुंबई-२० 

34) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर मुंबई- २८ 

३६) इंडीयन नॅशनल कॉंग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉग्रेस (आय)ोसमिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ 
मार्ग, दादर, मुंबई 

३७) राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन Use मुंबई- २१ 

३८)बहुजन समाज पक्ष, डी-१ इन्सा हठमेंट, आझाद मैदान, मुंबई ४०० ००१ 

३९) भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस. व्ही. पटेल रोड, मुंबई ४०० ००४ 

४०) भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई -१३ 

४१) निवड नस्ती (आरोग्य-६) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


